अर्थसंकल्पीय अनुदान २०२१-२०२२ मागणी 
क्र. वाय-०४, २७०२ लहान पाटबंधारे भूजल 
संपत्तीचे अन्वेषण व विकास 
आस्थापना(योजनेत्तर)(२७०२ ३९१८) 
महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-१६२१/प्र.क्र.६३/पापु-१५ 
सातवा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय इमारत संकुल, 
क्रॉफर्ड माकट जवळ, लोकमान्य टिळक मार्ग, नवीन मंत्रालय इमारत, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: १३ जुले, २०२१ 


वाचा - 
१) शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बीयुडी-१६२१/प्र.क्र.६३/पापु- 
१५, दि.१५.०४.२०२१ 
२) शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बीयुडी-१६२१/प्र.क्र.६३/पापु- 
१५, दि.१४.०५.२०२१ 
३) शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बीयुडी-१६२१/प्र.क्र.६३/पापु- 
१५, दि.१५.०६.२०२१ 


प्रस्तावना - 


सन २०२१-२०२२ या आर्थिक वर्षात भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेच्या आस्थापनेचा खर्च 
भागविण्यासाठी “मागणी क्रमांक वाय-०४, २७०२ लहान पाटबंधारे, (०२) भूजल, (००५) अन्वेषण, (०१) 
संपत्तीचे अन्वेषण व विकास आस्थापना, (०१)(०१) भूजल संपत्तीचे अन्वेषण व विकास आस्थापना (२७०२ 
३९१८)(अनिवार्य)” या लेखाशीर्षांतर्गत ०१-वेतन व ०६-दुरध्वनी, वीज व पाणी देयक या उद्दिष्टाखाली 
अनुक्रमे रू. ५०,७४,८०,०००/- व रू. २७,००,०००/- इतकी तरतूद करण्यात आली आहे. 
त्यापैकी अनुक्रमे रूपये १२,६८,७०,०००/- व १,३५,०००/- इतके अनुदान संदर्भाधिन क्र.१, २व ३ 
अन्वये संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा यांना वितरित करण्यात आले आहे. (०१) वेतन, 
(03) आतिकालिक भत्ता व (og) दुरध्वनी, वीज व पाणी देयक या उद्दिष्टाखाली पुढील कालावधीचा 
खर्च भागविण्यासाठी संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे यांना अनुदान उपलब्ध करून 
देण्याची बाब विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-१६२१/प्र.क्र.६३/पापु-१५ 


शासन निर्णय- 

सन २०२१-२०२२ या आर्थिक वर्षात भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेचा आस्थापना व इतर 
अनुषंगिक बाबींवरील खर्च भागविण्यासाठी पुढील विवरणपत्रात स्तंभ-५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे एकूण 
रू. २,५७,११,५००/- (अक्षरी रूपये दोन कोटी सत्तावन लाख अकरा हजार पाचशे फक्त) इतके अनुदान 
संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे यांना या शासन निर्णयाद्वारे मुक्त करण्यात येत 
आहे. 


(रूपये हजारात) 
अ.क्र उद्दिष्ट वित्तीय वर्ष । सन २०२१-२०२२ सध्या वितरित 
२०२१-२०२२ | करीता आतापर्यंत | करावयाचे अनुदान 
करीता मंजूर | वितरित केलेले 
अनुदान अनुदान 
1 १_| २ ३ 8 4 
ae ०१ वेतन ५०७४८०.००० | १२६८७०.००० २५३७४.००० 
२ | 03 आतिकालिक भत्ता ६७५.००० ०.००० ६७.५०० 
३ | of दुरध्वनी, वीज व पाणी देयक २७००.००० १३५.००० २७०.००० 
एकूण ५१०८५५.००० । १२७००६५.००० २५७११.५०० 


संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा यांच्या अधिनस्त कार्यालयांना उक्त 
लेखशीर्षाखाली अनुदान वितरित करतेवेळी महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका व वित्तीय अधिकार 
नियम पुस्तिकेमध्ये उल्लेख केलेल्या नियम/ सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 


वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.२४.०६.२०२१ मधील 
तरतूदीचे कटाक्षाने पालन करावे. तसेच वित्त विभागाकडून वेळोवेळी प्राप्त होणाऱ्या निर्देशानुसार 
प्रत्यक्ष खर्चाबाबत कार्यवाही करावी. 


सदरचा Ga ART क्रमांक वाय-०४, २७०२ लहान पाटबंधारे, (02) भूजल, (००५) अन्वेषण, 
(०१ संपत्तीचे अन्वेषण व विकास आस्थापना, (०१)(०१) भूजल संपत्तीचे अन्वेषण व विकास आस्थापना 
(२७०२ ३९१८)(अनिवार्यो” या लेखाशीर्षातर्गत अनुक्रमे (०१) वेतन, (03) आतिकालिक भत्ता व (०६) 
दुरध्वनी, वीज व पाणी देयक या उद्दिष्टाखाली दर्शविण्यात यावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-१६२१/प्र.क्र.६३/पापु-१५ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०७१३११२२१४८८२८ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Ganesh |e 
Nivrutti Sse 
Pawar Sasa 
(गणेश पवार) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे. 

२. उपसंचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, सर्व. 

३. सहसंचालक(मविवलेसे), भुजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे. 

४. वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, सर्व. 

५. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई/२-नागपूर(लेखापरीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता) 

६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सर्व. 

७. वित्त विभाग, अर्थसंकल्प १६ (२ प्रती) 

८. कक्ष अधिकारी/लेखा अधिकारी, पापु-०४,पापु-२० 

९. निवड नस्ती (पापु-१५) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


